पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना अनुज्ञेय 
वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलतीपोटी वस्तू व सेवा 
करातील राज्याच्या हिऱ्याच्या रकमेइतकी रक्‍कम 
सन २०२०-२१ मध्ये परतावा म्हणून वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२०. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. एमटीसी- ०३९९ / 

प्र.क्र.१४२/पर्यटन, दि.८/०७/१९९९. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. एमटीसी- २००५ / 
प्र.क्र.१७२/पर्यटन, दि.१६/१२/२००६. 

३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस-२०१५/ ११/ 
प्र.क्र.१०२१/पर्यटन, दि.०४/०५/२०१६. 

४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीसी- २०१७/ ९/ 
प्र.क्र.१०४/पर्यटन, दि.०४/०३/२०२०. 

५) पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र. प.सं./प.धो./१९९९-२००६/ SGST/ २०२०/ 
१५२२, दि.२१/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

वस्तू व सेवा कर अधिनियमानुसार करांमध्ये सूट देण्याचे प्रावधान नसल्याने पर्यटन धोरण - 
१९९९, पर्यटन धोरण - २००६ व पर्यटन धोरण-२०१६ अंतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना अनुज्ञेय 
करण्यात आलेल्या विक्रीकर, ऐषाराम कर, करमणूक कर, मुल्यवर्धित कर इत्यादी करांमधून सूट 
देण्याच्या सवलतीपोटी संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय, दि.४/३/२०२० अन्वये स्वतंत्ररित्या 
अनुज्ञेय करण्याचा परतावा हा सवळत रकमेच्या कमाल मर्यादेपर्यंत किंवा प्रोत्साहन सवलतींच्या 
मूळ अनुज्ञेय कालावधीपर्यंत यापैकी ज्याची पूर्तता आधी होईल तोपर्यंत अनुज्ञेय करण्यात आला 
आहे. 
२. पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना अनुज्ञेय वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलतीपोटी 
वस्तू व सेवा करामधील राज्याच्या हिऱ्याच्या रकमेइतकी रक्‍कम परतावा म्हणून अनुज्ञेय 
करण्यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये -प्रसिध्दी> (३४५२ १९३१) या लेखाशिर्षाखाळलील 
अर्थसंकल्पीत असलेल्या रु.२१०००.०० लक्ष तरतुदीमधून २५% म्हणजेच रु.५२५०.०० लक्ष तरतूद 
वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. पर्यटन धोरण-१९९९ व पर्यटन धोरण -२००६ 
अंतर्गत एकूण १८ पात्र पर्यटन घटकांनी भरणा केलेल्या वस्तू व सेवा कर परताव्यासाठी पर्यटन 
संचालनालयाने संदर्भ क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये एकूण रु.८०,१६,७८,५८४/- ची मागणी केली 
आहे. 


are निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


शासन निर्णय: 

पर्यटन संचालनालयाने संदर्भ क्रमांक ५ येथील दि.२१/१२/२०२० च्या पत्रान्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार पर्यटन धोरण-१९९९ व पर्यटन धोरण -२००६ अंतर्गत खालील तक्त्यामध्ये 
नमूद एकूण १८ पात्र पर्यटन घटकांनी भरणा केलेल्या वस्तू व सेवा कर परताव्यापोटी सदर पर्यटन 
घटकांना सन २०२०-२१ या वर्षासाठी स्तंभ क्रमांक ८ येथे नमूद केलेली एकूण 
रु.५२,१०,९१,०५६/- (अक्षरी रुपये बावन्न कोटी दहा लक्ष एक्याण्णव हजार छप्पन फक्त) एवढी 
रक्‍कम वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलीतीपोटी वस्तू व सेवा करातील राज्याच्या हिऱ्याच्या रकमेइतकी 
रक्‍कम परतावा म्हणून वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रक्‍कम - रुपयात) 


वर्ष सन २०२०- 

पर्यटन नोंदणी २१ मध्ये 
जी. एस.टी. नोंदणी 

प्रकल्पाचे ग कन एकूण मागणी | वितरीत जी. 

परतावा 


हिं २ 3 8 4 & 9 ८ 


॥ M/s.Raja | २७१५५-३१८४३४२१2 
n Rakesh 
& Bros २२९००० ३५७००० १४६००० ७३२००० ४७५८०० 
(The 

Miradoor) 


Q Automati | 29AACCAG&&ULIZ~ 
c Hotels 
& ३६९२१८३ ४२०८०६३ । ३१२२७२१ | ११०२२९६७ । ७१६४९२९ 
Restaura 
nts (I) Ltd 


3 Heath QWAAACH20§% IH IZW. 
View 
oe ९२३२९०५ १५०८५५५० | १५४१३६१० | ३९७३२०६५ | २५८२५८४२ 
Resorts 
Ltd 


8 Sanjay RVABMPG~2 &9Q9ZL 
Gupta 
(Hotel 2044000 २७०६००० १९४२००० ६६६३००० ४३३०९५० 
Nagpur 
Ashok) 


4 | Sanjay QWABMPGZ§9Q49ZL 
Gupta 
(Hotel 
Nagpur 
Ashok) ५८४००० ७९७००० ६०३००० १९८४००० १२८९६०० 
Expansio 
n Unit 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


& 


Della 
Adventur 
e& 
Resort 
Pvt Ltd 
(Adventur 
8 Park) 


RWAADCD2488K9ZH 


42984000 


१४३६४००० 


८३१६००० 


३४८२५००० 


२२६३६२५० 


Della 
Adventur 
e& 
Resort 
Pvt Ltd 
(Resort) 


RWAADCD2488K9ZH 


२७५६३००० 


३3३६०४१००० 


१९०४६००० 


€2& 40000 


43022400 


Mr.Nand 
kumar 

Shrikisanj 
i Malpani 
(Radhika 


Inn) 


RWABHPMY422&C9ZE 


१८३४८ 


१७११९४ 


९५३०७ 


२८४८४९ 


१८५१८२ 


M/s. 
Rustomje 
७ 
Evershine 
Joint 
Venture 
(Yazoo 
Park) 


RWAAAARVE CIM 9ZP 


२२५९०३५ 


१९३३५९८ 


१८९२९२१ 


६०८५५५७ 


३९५५६१० 


| 


Balaji 
Amines 
Ltd 


RUVAABCB 4088 E9Z4 


५०५७००० 


७८५७००० 


६१३६००० 


१९०५०००० 


१२३८२५०० 


[ 


M/s. 
Adlabs 
Entertain 
ment Ltd 
(Theme 
Park) 


RWAAICARY493P IZ4 


६३९९९११९ 


५४३१४०६२ 


२३७९२८९१४6 


१५६२४२०९५ 


१०१५८५७३६२ 


१२ 


M/S. 
Adlabs 
Entertain 
ment Ltd 
(Water 
Park) 


RWAAICARY493P IZ4 


2922000 


33939483 


२६३४३६०६ 


८५५९७१९९ 


५५६३८१७९ 


१३ 


Mr. 
Jaysinh 
Shankarr 
ao 
Mohite- 
Patil 
(Sayajiraj 
e Park) 


RUABVPM8308K9Z~ 


3340000 


४९४०००० 


८२९०००० 


५३८८५०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


१४ Shree RVAAJCS984L9ZI 


Naman 
Hotels 
Pvt Ltd. 
(Hotel 
Sofitel) 
(Other 
Benefit) 


११४२२९००० ३४२०४००० ह १४८४३३००० | ९६४८१४५० 


१५ | Shraddh QWAANCS48§8FIZ2 
a Resorts ३४२८००० ५०५५००० ४०२४००० १२५०७००० ८१२९५५० 
Pvt.Ltd. 


१६ | Survase's | 2GUAADCOULUAIZY 
Surya 
११६७००० १३२६००० १४५५००० ३९४८००० २५६६२०० 
Motels 


Pvt Ltd. 


१७ /s. AAAACERSLULIZC 
Eastern 
nternatio 
nal 
Hotels 
Ltd 
(Novotel 


umbai 
Juhu 
Beach) 
(TP- 
9889) 


84898000 33024000 ; (94000000 ४८७७७५०००० 


१८ Bramha 2WAAFCBo23N 9Z1 
Corp Ltd 


३०८६४६६९ ४३१२२६८३ ३४६४४४६७ | १०८६३१८१९ | ७०६१०६८२ 


Total ३४७८७४२५९ २९२६९४७४३ १६११०९५४६ | ८०१६७८५४८ 42908 404s, 


२. वितरीत केलेल्या निधीतून wd करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. तसेच संदर्भ क्रमांक ४ येथील दि.४/०३/२०२० च्या 
शासन निर्णयामधील तरतूदींचे पालन करण्यात यावे. तसेच संबंधित पर्यटन घटकांना रकमा अदा 
करण्यापूर्वी संदर्भ क्र.४ येथील दि.४/३/२०२० च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद ३ (३.१ ते ३.८) 
मधील तरतुदींचे पाळन करण्यात आले आहे, याची खातरजमा करण्यात यावी. 


३. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, पर्यटन संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाणार 
नाही. 

४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२०-२१ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यळेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, (०२) (०४) प्रसिध्दी (कार्यक्रम) (३४५२ 
१९३१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम आहरित करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याकरीता मुख्य लेखाधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून आणि सह संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेली 
रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन संबंधितांना विहित 
पध्दतीव्दारे वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक 
महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, परिपत्रक, क्र. अर्थसं२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६/४/२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टामधील तपासणीसूचीतील बाबींची व 
अटींची पूर्तता करण्यात आळेली आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- ४१०/२०/व्यय-१५, 
दि.०३/१२/२०२० व दि.७/१२/२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/१/५/.गीकीघा890[॥0.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०२०१२२३१११८५४५६२३ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 


R a mM e S h , mer arash TOURISM AND CULTURAL 
AFFAIRS DEI ENT, ICode=400032, st=Maharash 
2. 


Jayaram Kadam s#2issictscumennnr 
(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सर्व संबंधित पर्यटन प्रकल्पधारक. 

१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


